सन २०२२-२३ करीता मिठन 
वात्सल्य या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पूरक-२०२३/प्र.क्र.१२५/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- ०४ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- 


१. महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली, यांचे पत्र क्र. ७//-॥ -२२/८३/२०१५ 
(8-६८६३), दि.२९/०३/२०२३ 

२. महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली, यांचे पत्र क्र. ७//-॥ -२२/३/२०२१- 
CW-Il (8-९२८४३), दि.३१/०३/२०२३ 

३. शासन निर्णय क्र.025-२०२२/प्र.क्र.६२/का-८ दि.१०.०२.२०२३ 

४. शासन निर्णय क्र.वात्सल्य-२०२३/प्र.क्र.9७९/का-८ दि.२६.४.२०२३ 

५. शासन निर्णय क्र.वात्सल्य-२०२३/प्र.क्र.७९/का-८ दि.९.५.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

मिशन वात्सल्य ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून सदर योजनेअंतर्गत ६०:४० या प्रमाणात 
निधी वितरीत करण्यात येत असतो. सन २०२२-२३ मध्ये केंद्र शासनाकडून वाचा क्र.१ व २ अन्वये 
निधी मंजूर करून राज्यास वितरीत करण्यात आला होता. सदर निधी आयुक्‍त कार्यालयास 
दि.३१/०३/२०२३ रोजी उशीरा वितरीत झाल्याने त्या कार्यालयास बीम्स प्रणालीवर विहित वेळेमध्ये 
देयके सादर करता आले नाहीत. मिशन वात्सल्य अंतर्गत सन २०२२-२३ करीता मंजूर निधी सन 
२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीत निधीतून वितरीत करण्यात आला असून सन २०२२-२३ करिता केंद्र 
शासनाकडून वितरीत करण्यात आलेल्या निधीपेक्षा सन २०२३-२४ करिता Farm वात्सल्य 
योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पीत निधी कमी असल्याने पुर्णपणे वितरीत होऊ शकला नाही. सन २०२३- 
२४ साठी अर्थसंकल्पीत निधी पूर्णपणे खर्ची पडला असल्याने मा.विधीमंडळाच्या सन २०२३ च्या 
पावसाळी अधिवेशनामध्ये मिहान वात्सल्य या योजनेंतर्गत ₹२१०२८.४१ लक्ष इतकी पुरवणी मागणी 
मंजूर करुन घेण्यात आली आहे. सन २०२२-२३ च्या मंजूर निधीसाठी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर 
निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.१२५/का-०८ 


शासन निर्णय :- 


Pam वात्सल्य अंतर्गत विवरणपत्रातीळ मधील लेखाशीर्ष/उद्दीष्टांना रकाना क्र ३ व ५ 
प्रमाणे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना रुपये ८,८२,८९,०००/- (अक्षरी 
रुपये आठ कोटी ब्याऐंशी लाख एकोणनव्वद हजार मात्र) इतका निधी या झासन निर्णयाद्वारे निधी 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रु.लक्ष) 
मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक | मागणी क्र. एक्स ०१, २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, | सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, 
(१६ शझासकीय संस्था, (१६) (०१ | (१६) शासकीय संस्था, (१६) (०२) एकात्मिक 

उद्दिष्ट  |। एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (२२३५ | बाल संरक्षण योजना (२२३५ 0०१८), 
0००९), केंद्र हिस्सा, राज्य हिस्सा, 
अर्थसंकल्पीय अर्थसंकल्पीय 
प्रस्तावित वितरण प्रस्तावित वितरण 
तरतुद तरतुद 
शिक २ ३ 1 ४. ५ 
३१, सहायक ९०८२.७५ ५१५.३९ ६०९०.०२ ३६७.५० 
अनुदान 
(वेतनेत्तर) 
एकुण ८८२.८९ 


२. सदर निधी वितरणाकरीता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 
आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे.सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र विहीत नमुन्यात सादर करणेची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व 
आहरण व सवितरण अधिकारी यांची राहील. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२६२-/व्यय ६, दि.१४/९/२०२३ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.१२५/का-०८ 


दघ. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१००४१७१५०६८१३० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NILESH Sa diy aon 


MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD. 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b757a5d2af23fdb37cfec3c30cfe08 
J A N A R D A Sddbef06ea381e7e81401a472bbb966f7, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=B7D8429F943427129A6A081 


N PATIL zeuccsusseron es 
( डॉ.निलेश ज.पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई 

७. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

११.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

१२.सर्व उपसचिव/ अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास sya sa, For 

१४.कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१५.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्राळय, मुंबई 

१६.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१७.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर 
निधी बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१८. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


